सार्वजनिक आरोग्य संस्था, नागपूर येथील २ 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.८५/ आरोग्य-३ 
१० व मजला,गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : of ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा- 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक: अपदे-२०२३/प्र.क्र.८५/आरोग्य-३, दिनांक- 
१२.०४.२०२३ . 
२) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई जा.क्र.ससंआसे/आस्था/उपसंचालक आ.से.नागपूर 
मंडळातर्गत/२ अस्थाई पदे/२०३१५-१७/कक्ष५२ब/न.क्र.५५३/२०२३ , दिनांक २०.०९.२०२३ 
३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क, दि.३१ ऑगस्ट,२०२३. 
४) वित्त विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.०६.०९.२०२३ 


शासन निर्णय- 
उपरोक्त अ. क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, 


नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील प्राचार्य, सार्वजनिक आरोग्य संस्था, नागपूर येथील २ अस्थायी पदांना 


दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ 
संपुष्टात आली आहे. 


२. आता या झासन निर्णयान्वये प्राचार्य, सार्वजनिक आरोग्य संस्था, नागपूर येथील (१) कनिष्ठ 


व्याखाता, वर्ग-२- वेतनश्रेणी एस-२३ व (२) शिपाई, वर्ग-४ वेतनश्रेणी एस-१ या २ अस्थायी पदांना 


दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०२३- 
२०२४ या वर्षाकरीता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक- आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
००३ - प्रशिक्षण 
(०१)(०१) - गट वैद्यकीय अधिकारी (२२१० ०४६९) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.८५/ आरोग्य-२ 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्रमांक,पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दि. ३१.०८.२०२३ 


च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


५. वित्त विभागाच्या दि.३१.०८.२०२३ च्या शासन निर्णय तसेच दि.०६.०९.२०२३ च्या 
शुध्दीपत्रकान्वये दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ मुदतवाढीस मान्यता देण्यात आळी असली तरी, 
दरम्यानच्या काळात सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याबाबत सर्व 
प्रशासकिय विभागांनी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याबाबत वित्त विभागाने निर्देशित केले आहे. तसेच 
संदर्भ क्र.०३ अन्वये वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार अस्थायी पदांना दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यादरम्यान सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची 
मान्यता घेण्याकरीता सुधारीत आकृतीबंधाचे प्रस्ताव शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक २९ 
जून,२०१७ नुसार तपासून व त्यानुसार कार्यवाही करुन तातडीने वित्त विभागास सादर करण्याकरीता 
आयुक्तालय कार्यालयाकडून उचित कार्यवाही करावी व त्याबाबातचा प्रस्ताव शासनास पाठवावा. 
तसेच यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्याकरीता मुदतवाढ दिली 
जाणार नाही, याबाबतची कृपया नोंद घेण्यात यावी. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१००३१११३५३८५१७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK MAROTI 


ATRAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e212845 163abd708717bb4 
bef92b6886b147679a5af5a494e2686 
89ab8d696dd, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=5F7ECA1F400D866EA 


ATRAM > 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.८५/ आरोग्य-२ 


३. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा(रुग्णसेवा- राज्यस्तर) मुंबई. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन) पुणे. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा,नागपूर मंडळ, नागपूर. 

७. प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

९. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


